राज्यातील शासनमान्यता प्राप्त खाजगी 
विनाअनुदानीत व कायम विनाअनुदानीत 
संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश 
घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या 
शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीची योजना शैक्षणिक 
वर्ष २०१५-१६ पासून पुढे सुरू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 

शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : व्यअप्र-२०१६/प्र.क्र.१२२/का.१२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २० जुले, २०२१. 


वाचा :- १. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक व्यअप्र-२०१६/प्र.क्र.१२२/का-१२, 

दि.३१ मार्च, २०१६ 

२. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण1-२०१७/प्र.क्र.3३२/तांशि-५, 
दि. ०७ ऑक्टोंबर, २०१७ 

३. शासन निर्णय, Sea व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.संकीर्ण1-२०१७/प्र.क्र.३३२(भाग-३)/तांशि-४, 

दि.०७ ऑगस्ट, २०१८ 

४. शासन शुध्दीपत्रक, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक व्यअप्र-२०१६/प्र.क्र.१२२/का-१२, 
दि. ०५ मार्च, २०२० 

५. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे पत्र क्रमांक संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.३३२/भाग-३/तांशि-४, 
दि. २३ जून, २०२१ 


शासन शुद्धीपत्रक :- 

संदर्भ क्र.०४ येथील दि.०५.०३.२०२० रोजीच्या शासन शुध्दीपत्रकातील शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती 
योजनेंतर्गत लाभाच्या पात्रतेसाठी अटी व शर्ती या मथळ्याखाली अट क्र.२४ मध्ये “सदर योजनेंतर्गत पात्र 
अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संबंधित शैक्षणिक संस्था (NAAC, NBA इ.) मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन करण्यास पात्र 
ठरल्यानंतर त्यांना शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० अखेरपर्यंत सक्षम शिखर संस्था/यंत्रणा/मंडळाकडून 
(Assessment and Accreditation) असे मूल्यांकन व दर्जाचे मानांकन प्राप्त करून घेण्यासाठी अर्ज करणे 
क्रमप्राप्त राहील”, असे नमूद केले आहे. 

या ऐवजी 

२४ “सदर योजनेंतर्गत शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यासाठी या अटीची सकती शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पर्यंत 
करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता शौक्षणिक वर्ष २०२१-२२ अखेरपर्यंत (NAAC, NBA इ. 
मूल्यांकन/पुर्नमुल्यांकन व दर्जाचे मानांकन (Assessment and Accreditation) Wat करुन घेणेसाठी पात्र 
ठरलेल्या संस्थांच्याबाबतीत शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पर्यंत शिखर संस्थांकडे अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ 
देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 


त्याचप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ व त्यानंतर मूल्यांकन व दर्जाचे मानांकन (Assessment and 
Accreditation) WIM करुन घेण्यासाठी पात्र ठरलेल्या संस्थांना त्या पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत 
संबंधित शिखर संस्थांकडे मानांकन प्राप्त करुन घेण्यासाठी अर्ज करणे बंधनकारक राहिल. 

तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून संबंधित संस्थेतील अभ्यासक्रम या योजनेखालील 
शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहे किंवा अपात्र आहे याची माहिती प्रथम/थेट द्वितीय वर्गाच्या प्रवेशाच्या वेळी संबंधित 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः व्यअप्र-२०१६/प्र.क्र.१२२/का.१२ 
विद्यार्थ्याला उपलब्ध करुन देणे आव्यक आहे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्याने केंद्रीभूत Waar प्रक्रियेत प्रवेश घेताना 
शिष्यवृत्तीसाठी अपात्र असलेल्या अभ्यासक्रमाची निवड केल्यास त्या विद्यार्थ्यास शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार 
नाही” असे वाचावे. 

याव्यतिरिक्त योजनेच्या सर्व अटी व शर्ती पूर्वीप्रमाणचे राहतील. 

सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०७२३१६०३०७६४२४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Subrao Narayan 22% 
Shinde ; 
(सु. ना. शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


A 


) 

) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) सर्वमा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) सर्व विधानसभा/ विधानपरिषद सदस्य. 
) 

) 

) 

) 


AN 


०८ 


Cc 


मा.मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

अपर मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय, व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) प्रधान सचिव, कृषि, पशुसंवर्धन, दुगधव्यवसाय व मत्स्यविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) कुलगुरु, सर्व विद्यापीठे. 

१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 

१७) संचालक, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१८) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१९) संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२० संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


£53) 


N ८5. 


vo 


29) आयुक्‍त आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

२२) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

२३) अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती. 
२४) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

२५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२६) अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई. 

२७ निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२८) सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाची कार्यालये. 

२९) सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी आदिवासी विकास विभाग. 
३०) निवडनस्ती का-१२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


